सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक 
क्रमांक ६४ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये 
प्रस्तावित सुधारणेच्या अनुषंगाने शिफारस 
करण्याकरीता नवीन "मंत्रिमंडळ उपसमिती" 
गठीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अधिसु-०४२३/प्र.क्र.४२७/२१ स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः कृपमं-१११८/प्र.क्र.२०४/२१स 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः कृपमं-१११८/प्र.क्र.२०४/२१स 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण विभागाने Agricultural Produce and Livestock 
Marketing (Promotion & Facilitation) Act, २०१७ (Model Act) प्रकाशित केल्याने, सदर 
कायद्यातील तरतूदीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ 
मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१८ 
रोजी प्रख्यापित करण्यात आला होता. या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्याकरिता सन २०१८ 
च्या हिवाळी अधिवेडञानात मांडण्यात आलेले विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजी संमत झाले. तथापि, सदर विधेयकामध्ये शासनास काही सुधारणा करावयाची असल्यामुळे 
महाराष्ट्र विधानपरिषदेमध्ये मांडळेले विधेयक मागे घेण्यात आले. त्यामुळे सन २०१८ चे विधानसभा 
विधेयक क्रमांक ६४ मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय दिनांक २९.११.२०१८ रोजी मा. मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली होती. तद्नंतर, 
दि.१६.०६.२०१९ रोजी राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल झाल्याने, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुर्नगठन करण्यात आले होते. तथापि, सदर उपसमितीकडून शिफारशी 
करण्याची कार्यवाही झालेली नाही. 


त्यामुळे सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.६४ अन्वये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांसह 
राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या बाजार समितीच्या रचनेसंदर्भातील सुधारणेच्या अनुषंगाने शिफारस 
करण्यासाठी नव्याने मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधिसु-०४२३/प्र.क्र.४२७/२१स 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सन २०१८ चे 
विधानसभा विधेयक क्र.६४ अन्वये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांसह राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या 
बाजार समितीच्या रचनेसंदर्भातील सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शिफारस करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे नव्याने मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पदनाम 

१. | मा.ना.श्री.अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, मंत्री, पणन, अध्यक्ष 
अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ 

२. | मा.ना.श्री.राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील, सदस्य 
मंत्री, महसूल, Wass, दुग्धविकास 

3.  मा.ना.श्री.दादाजी दगडू भुसे, मंत्री, सार्वजनिक सदस्य 
बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) 

४. | मा.ना.श्री.धनंजय पंडितराव मुंडे, मंत्री, कृषि सदस्य 

५. | मा.मुख्य सचिव सदस्य 

६. | अपर मुख्य सचिव, पणन सदस्य सचिव 
अपर मुख्य सचिव, कृषि सदस्य 


२. सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२३१७३९१७६९०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MADHAVI SANDEEP 
SHINDE 


(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) मा.उप मुख्यमंत्री, (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा.उप मुख्यमंत्री, (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन मुंबई, 

५) मा. मंत्री, महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास 
) 
) 
) 
) 


६) मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) 

७) मा. मंत्री, कृषि 

८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

९) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१० पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११)निवडनस्ती(२१-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


